अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गातून 
नायब तहसिलदार संवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरूपात नियमित पदोन्नती कोट्यातील रिक्‍त 
पदावर तसेच सरळसेवेच्या कोट्यातील पदांवर 
तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना देणेबाबत.. 

(छत्रपती संभाजीनगर विभाग). 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः TAA -२०२३/प्र.क्र.१६२/ई-९ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १० नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- 
१) उप आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांचे पत्र 
क्र.२०२२/मश्ाका/२/आस्था/रा-२/प्र.क्र./२७, दि.०७.०७.२०२३ 


शासन आदेठा:- 


छत्रपती संभाजीनगर विभागातील अव्वळ कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गातील खाळील 
तक्त्यात नमूद कर्मचाऱ्यांना नायब तहसिलदार (राजपत्रित, गट -ब) या संवर्गात सन २०२२-२३ या 
निवडसूची वर्षात सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार खालीलप्रमाणे नियमित पदोन्नती 
कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर तसेच सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्‍त पदांवर तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात येत आहे. तसेच, त्यांची नायब तहसिलदार संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना खालील तक्त्यातील 
स्तंभ क्र.६ येथे नमूद पदावर परिच्छेद क्र.३ येथील अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


अ) नियमित पदोन्नती:- 
१) अव्वल कारकून:- 38 
अ.क्र | ज्ये.क्र. | कर्मचाऱ्याचे नांव जात प्रवर्ग | पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
1 १_| २ ३ | ४ ५ & 
7 १४८६ | acl सुनिता भ.ज.ब । सेवाज्येष्ठतेनी । नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
रामप्रसाद वैष्णव सार पात्र जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना, जि. 
जालना 
२ । १५०६  श्रीके.के. कुलकर्णी | खुला सेवाज्येष्ठतेनीु । नायब तहसिलदार, उप विभागीय 
सार पात्र अधिकारी कार्यालय उमरगा, जि. 
धाराशिव 
३ | १९४० | श्री.सोपान हरीभाऊ | खुला सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
ठोंबरे सार पात्र तहसिल कार्यालय गंगाखेड, जि. 
परभणी 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.१६२/ई-९ 


अ.क्र | ज्ये.क्र. | कर्मचाऱ्याचे नांव जात प्रवर्ग | पात्रता | पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण  । 
४ | १९६९ | श्रीमती स्वप्ना अंगद =| खुला सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (महसूल-२), 
अंभुरे सार पात्र तहसिल कार्यालय मानवत, जि. परभणी 
५ | २००९  श्री.एन.एम.त्रिभुवन  ।अनु जाती । सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
सार पात्र तहसिल कार्यालय किनवट, जि. नांदेड 
६ | २०१६ | श्री.व्ही. डब्ल्यु. अनु. सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (महसूल-२), 
भालेराव जाती सार पात्र तहसिल कार्यालय परतूर, जि. परभणी 
७ | २०६४ | श्रीमती संध्या विलास jaunt । सेवाज्येष्ठतेनी । नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
सुकाळे सार पात्र तहसिल कार्यालय गंगापूर, जि. 
छत्रपती संभाजीनगर 
८ | २०६५ | श्री.जिवणव्ही. खुला सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
धारासुरकर सार पात्र तहसिल कार्यालय मानवत, जि. परभणी 
९ | २०७७ | श्रीमती एस.एस. खुला सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
माजलगावकर सार पात्र तहसिल कार्यालय तुळजापूर, जि 
धाराशिव 
ie २०८५ श्री डी.जी. Bre अनु सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
जमाती । सार पात्र तहसिल कार्यालय लोहारा, जि. 
धाराशिव 
गि २०९० | श्री.व्ही.डब्ल्यु. कांबळे | अनु. सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
जाती सार पात्र तहसिल कार्यालय देवनी, जि. लातुर 
१२ | २०९३ | श्री.ए. एच. सरोदे अनु. सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (महसूल-१), 
जाती  ।सारपात्र तहसिल कार्यालय सेनगांव, जि. 
हिंगोली 
१३ | २०९८ | श्री.सतीठा बी. खुला सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
कुलकर्णी सार पात्र तहसिल कार्यालय नायगाव खैर, जि. 
नांदेड 
१४ | २०९९  श्री.मंअजीम मं. सरवर | विजाअ । सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (महसूल-१), 
सार पात्र तहसिल कार्यालय गंगाखेड, जि. 
परभणी 
१५ | २१०८  श्री.व्ही.यु. पुरी भज-ब  । सेवाज्येष्ठतेनी । नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
सार पात्र तहसिल कार्यालय घनसावंगी, जि. 
जालना 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः TATA -२०२३/प्र.क्र.१६२/ई-९ 


अ.क्र | WH. | कर्मचाऱ्याचे नांव जात प्रवर्ग | पात्रता | पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण  । 
१६ | २१०९  श्री.ई.एल. भोजने wep  । सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
सार पात्र तहसिल कार्यालय कंधार, जि. नांदेड 
१७ | 2993  श्री.ए.जी. लबडे अ.जा. सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
सार पात्र तहसिल कार्यालय मुखेड, जि. नांदेड 
१८ | २१३० | श्री.धनसिग भिका भ.ज.क | दिव्यांग नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
गुंजाळे प्रकारातील TA | तहसिल कार्यालय हदगाव, जि. नांदेड 
(अस्थिव्यंग) 
१९ | 2934  श्री.पंढरीनाथ सिताराम | खुला सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
शिंदे सार पात्र तहसिल कार्यालय पुर्णा, जि. परभणी 
२० | २१४३ | श्री.आर.एम.निहाळ ।खुला सेवाज्येष्ठतेनी । नायब तहसिलदार (महसुल-१), 
सार पात्र तहसिल कार्यालय जाफ्राबाद, जि. 
जालना 
२१ | २१५३ | श्री.डी.एस.पेरके अनु सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
जमाती । सार पात्र । तहसिल कार्यालय जाफ़ाबाद, जि. 
(अस्थिव्यंग  । जालना 
२२ | २१५४ | श्री.गजानन दुर्गादास । खुला सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (महसूल-२), 
इनामदार सार पात्र तहसिल कार्यालय सेलू, जि. परभणी 
२३ | २१६४ | श्रीमती एम.पी. गाडे | इमाव सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
सार पात्र तहसिल कार्यालय भूम, जि. धाराशिव 
२४ | २१६८  श्री.जी.एस. स्वामी इमाव सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
सार पात्र तहसिल कार्यालय धाराशिव, जि. 
धाराशिव 
२५ | २१९२ | श्रीमती आर.बी.सराफ | इमाव सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
सार पात्र तहसिल कार्यालय भोकरदन, जि. 
जालना 
२६ | 2993 श्री. डी. एम. खटावकर | विमाप्र सेवाज्येष्ठतेनु । नायब तहसिलदार (निवडणूक), १०९ 
सार पात्र छत्रपती संभाजीनगर मध्य तहसिल 
कार्यालय, जि. छत्रपती संभाजीनगर 
२७ | २१९४ | डा.गणेश नानासाहेब | इमाव सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (महसूल-१), 
देसाई सार पात्र तहसिळ कार्यालय खुल्ताबाद, जि. 
छत्रपती संभाजीनगर 
२८ | २२२३ | at. डी. एन. पेंढारकर | भ.ज. (ब.) | सेवाज्येष्ठतेनु । नायब तहसिलदार (निवडणूक), १०७ 
सार पात्र तहसिल कार्यालय छत्रपती 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.१६२/ई-९ 


अ.क्र | ज्ये.क्र. कर्मचाऱ्याचे नांव जात प्रवर्ग | पात्रता | पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण  । 
संभाजीनगर, जि. छत्रपती संभाजीनगर 
२९ | २२७१ श्री. एम. एम. महाजन । खुला सेवाज्येष्ठतेनी । नायब तहसिलदार (राजशिष्टाचार), 
सार पात्र जिल्हाधिकारी कार्यालय छत्रपती 
संभाजीनगर, जि. छत्रपती संभाजीनगर 
३० । २२७३ श्री.राहुल त्रिबंकराव । भ.ज.क | tae नायब तहसिलदार (महसूल-१), 
बनसोडे सार पात्र तहसिल कार्यालय पैठण, जि. छत्रपती 
संभाजीनगर 
३१ | 2204  श्री.विलास नामदेव इ.मा.व. । सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
सोनवणे सार पात्र तहसिल कार्यालय फुलंब्री, जि. छत्रपती 
संभाजीनगर 
३२ | २२७७ | श्री.कृष्णा पांडुरंग इ.मा.व. | सेवाज्येष्ठतेनु । नायब तहसिलदार, उप विभागीय 
विसपूते सार पात्र अधिकारी कार्यालय सेलु, जि. परभणी 
३३ | २२८० | श्री.संतोष आसाराम ।खुला सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
sary सार पात्र तहसिल कार्यालय वैजापुर, जि. 
छत्रपती संभाजीनगर 
३४ । २२८२ | श्री.तुकाराम किसन । खुला सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
बनकर सार पात्र तहसिळ कार्यालय अहमदपुर, जि. 
लातूर 
३५ | २३१८ | श्री. एस. एस. पाटील । खुला सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
सार पात्र जिल्हाधिकारी कार्यालय धाराशिव, जि. 
धाराशिव 
३६ | 2323 | at. Ur. बी. कावरे इमाव सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
सार पात्र तहसिळ कार्यालय उमरगा, जि. 
धाराशिव 
३७ | २३३३ | श्री.जालिदर संतराम | इ.मा.व. | सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
दोडके सार पात्र तहसिल कार्यालय पाटोदा, जि. बीड 
३८ | २३४९  श्री.कैेलास कोंडू जेठे । इ.व.मा. । सेवाज्येष्ठतेनी | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
सार पात्र तहसिल कार्यालय माहूर, जि. नांदेड 
३९ | २३५२ | श्री.कृष्णा एन. देशमुख | खुला सेवाज्येष्ठतेनीे । नायब तहसिलदार, उपविभागीय 


सार पात्र 


अधिकारी कार्यालय सेलू, जि. परभणी 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः TATA -२०२३/प्र.क्र.१६२/ई-९ 


2) मंडळ अधिकारी - ९ 


अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे | जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक | नांव प्रवर्ग 
1१ | २ ३ | ४ ५ द 
ति ५८४ | श्री. गोकुळ | इ.मा.व. । सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
विठ्ठलराव पात्र कार्यालय सोनपेठ, जि. परभणी 
कोठुळे (अस्थिव्यंग) 
२ ६७५ | श्री.पी.के. खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
माढेकर पात्र कार्यालय परंडा, जि. धाराशिव 
३ ७३६ । श्री. एम.एस. | भड.ज. | सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (महसूल-२), तहसिल 
खंदारे पात्र कार्यालय हिंगोली, जि. हिंगोली. 
४ ७४० | HRA. एस. | इमाव । सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
बडे पात्र कार्यालय कळमनुरी, जि. हिंगोली 
षु ७६७ | श्री. ए. एम. | भ.ज.क | सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (महसूल-१), तहसिल 
सुळे पात्र कार्यालय कळमनुरी, जि. हिंगोली 
नि ८३४ | श्री. एम. ए. वि.जा.अ | सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
क्षीरसागर पात्र कार्यालय उदगिर, जि. लातुर 
७ १०२५ | श्री. ए. आर. खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
वंजारे पात्र कार्यालय परळी, जि. बीड 
८ १०२६ | श्री. एस. बी. खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
पाळवदे पात्र कार्यालय धारुर, जि. बीड 
९ | १०२७ | श्रीम. नर्मदा भ.ज. ड. | सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार  (महसूल-१), 
नवनाथ पात्र जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड, जि. बीड 
उगलमुगळले 
(पी.बी. राख) 


(ब) सरळसेवा कोट्यातील Raat पदांवर तदर्थ पदोन्नती:- 
१) अव्वल कारकून:-८ 


अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे | जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक । नांव प्रवर्ग 
za २ ३ ee ५ & 
कि २३६९ श्री. डी. एम. | भ.ज.ड | सेवाज्येष्ठतेनुसार नायब तहसिलदार (रोहयो), जिल्हाधिकारी 
घुगे पात्र कार्यालय लातूर, जि. लातूर. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः TEVA -२०२३/प्र.क्र.१६२/ई-९ 


अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे | जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक । नांव प्रवर्ग 
२ २१३३ | ahaa भ.ज.क । सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
दगडु मुंढे पात्र कार्यालय जिंतुर, जि. परभणी 
३ २२८९ | श्री.विनोद विजा अ । सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
तुकाराम पात्र कार्यालय पालम, जि. परभणी 
पवार 
४ | २३९६ | श्री.म.अ. खुला | सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
मोईज म.अ. पात्र कार्यालय सेलू, जि. परभणी 
अजीम 
५ | २३९७ श्री. वसंत खुला । सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
धोंडीराम पात्र कार्यालय पाथरी, जि. परभणी 
महाजन 
६ | २३९८ | श्री.विजय इमाव | सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (महसूल-१), तहसिल 
विनायकराव पात्र कार्यालय सेलु, जि. परभणी 
मोरे 
७ २४०७ श्री.सतीठा खुला दिव्यांग प्रकारातील | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
जनार्धन रेड्डी पात्र (अल्पदृष्टी) जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी, जि. 
परभणी 
८ २५७१ । श्री.पठाण खुला दिव्यांग प्रकारातील | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
एस.ए. पात्र (कर्णबधीर) कार्यालय निलंगा, जि. लातूर 
२) मंडळ अधिकारी :- ३ 
अ.क्र | ज्येष्ठता कर्मचाऱ्याचे । जात  । पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक । नांव प्रवर्ग 
| १_| २ ३ | ४ षु & 
शि १०६० | श्री. बालाजी | भ.ज.क । सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
नारायण पात्र कार्यालय नांदेड, जि. नांदेड 
सोनटक्के 
२ १०८९ श्री. डी. डी. | खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
कुलकर्णी पात्र कार्यालय बिलोली, जि. नांदेड 
३ १०९२ | at. ए. बी. खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
कोठूळे पात्र कार्यालय केज, जि. बीड 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः TEVA -२०२३/प्र.क्र.१६२/ई-९ 


३. 


सदर नियमित पदोन्नती कोट्यातील रिक्‍त पदांवर तसेच सरळसेवेच्या कोट्यात तदर्थ पदोन्नती 


खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


9) 


मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन 
राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि. /१६ ब कार्यासनाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन 
निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, दिनांक ७ मे, २०२१ 
च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आळेळे असून 
त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर सहमती देण्यात येत आहे. 

दिव्यांग कर्मचाऱयांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 
दाखल रिट याचिका स्टॅम्प क्र.६८१९/२०२१ व इतर याचीकांवर मा. उच्च न्यायालयाने 
दि.२९.०६.२०२१, दि.०८.०७.२०२१ व दि.२२.०७.२०२१ रोजी दिलेल्या आदेशांच्या अधिन सदर 
निवडसूचीस मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 

सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसुचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्‍क मिळणार नाही. 

Paste अधिकाऱ्यांच्याविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु असेल त्यांच्याबाबत सा.प्र.वि. शासन 
निर्णय दि.१५.१२.२०१७ व दि.३०.०८.२०१८ नुसार विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांनी 
कार्यवाही करावी. 

निवडसूचीतीळ सर्व अधिकाऱ्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१९ च्या 
शासन निर्णयात विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषाची पूर्तता केली आहे. या अटीच्या अधीन 
सदर निवडसूचीस मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 

सदर निवडसुचीतील सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या, तथापि पदोन्नती नाकारलेल्या, 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात या विभागाच्या दि.१२.०९.२०१६च्या शासन निर्णयानुसार 
कार्यवाही करण्याची विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयाने दक्षता घ्यावी. 
सरळसेवा कोट्यात रिक्‍त झालेल्या पदावर देण्यात आलेली तदर्थ पदोन्नती ही ११ महिने किंवा 
FOS. कडून उमेदवार उपलब्ध होतील, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहील. दरम्यानच्या 
काळात आयोग पुरस्कृत उमेदवार उपलब्ध झाल्यास तदर्थ पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यास 
पदावनत करण्यात येईल. सदर पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपात असून सदर पदावर संबंधित 
अधिकाऱ्याचा कायमस्वरुपी धारणाधिकार राहणार नाही. तसेच आवश्‍यकता वाटल्यास ११ 
महिन्यांचा कालावधी संपण्यापुर्वी विभागीय आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयाने 
मुदतवाढ घ्यावी तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे मागणीसंदर्भात पाठपुरावा करावा. 
सरळसेवेच्या रिक्‍त पदांवर दिलेल्या तदर्थ पदोन्नत्या, नियमित पदोन्नती कोट्यामध्ये पदांच्या 
उपलब्धतेनुसार समायोजित करुन नियमित निवडसूचीस सामान्य प्रशासन विभागाची व महाराष्ट्र 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः TATA -२०२३/प्र.क्र.१६२/ई-९ 


लोकसेवा आयोगाची मान्यता घेण्याची दक्षता विभागीय आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर या 
कार्यालयाने घ्यावी. 

९) नायब तहसिलदार या संवर्गात पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या वरील अधिकारी पदस्थापनेनंतर 
प्रत्यक्ष रूजू झाल्याखेरीज पदोन्नतीच्या संवर्गाच्या वेतनाचा लाभ अनुज्ञेय असणार नाहीत. 

१०) वरील अधिका-यांनी पदोन्नतीनंतर नायब तहसिलदार संवर्गात देण्यात आलेल्या पदस्थापनेच्या 
पदावर तात्काळ रूजू न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याची पदोन्नती रद्द करण्याबाबतची कार्यवाही 
करण्यात येईल. 

११) सदर तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या अनुषंगाने पदस्थापनेचे आदेश प्राप्त झाल्यापासून संबंधित 
अधिकाऱ्यांची शासनाच्या पुर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करू नये. 

१२) भविष्यात न्यायालयीन अथवा पदोन्नतीच्या अनुषंगाने इतर काही आक्षेप निघाल्यास याची संपुर्ण 
जबाबदारी विभागीय आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयाची 
राहील. 

४. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येत असून, विभागीय आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, 
छत्रपती संभाजीनगर यांनी उक्त पदोन्नत अधिकाऱ्यांना पदस्थापनेच्या पदावर हजर होण्यासाठी तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे व पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रूजू करून घ्यावे तसेच त्याबाबतचा अनुपालन 
अहवाल शासनास सादर करावा. 

५. वरील अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार विभागीय आयुक्‍्त/ संबंधित कार्यालय प्रमुख यांच्या 
सल्ल्याने अन्य अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करून पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रूजू होणे आवश्‍यक आहे. 

६. सदरची पदोन्नती सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.९८९/१२, दि.२०.१०.२०२३ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अधीनतेने देण्यात येत आहे. 

७. सदर अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयंतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व 
सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम १५ अन्वये विहीत केलेल्या 
कालावधीमध्ये पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू झाले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्यांचेविरुद्ध शासन 
निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/कार्यासन-१४, दि.२३.१२.२०१६ मधील तरतूदींनुसार 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. 

८. सदर अधिकाऱ्यास कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करून नये. तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मुळ कार्यालयाने सदर अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे 
रजेचे अर्ज स्विकारू नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते सदर अधिकाऱ्याच्या मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय 
डाकेने परत करावेत. मुळ कार्यालयाकडे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येऊ नये. 
९. सदरहू आदेशानुसार ३० दिवसांच्या आत पदस्थापनेच्या पदावर रूजू न झाल्यास वा कोणत्याही 
प्रकारचा दबाव आणून सदर पदस्थापना रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास सदरची कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, गैरवर्तणूक समजून त्यांचे 
विरुद्ध शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल याची सदर अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन आदेश क्रमांकः TATA -२०२३/प्र.क्र.१६२/ई-९ 


qo. 


या आदेशातील पदोन्नत नायब तहसिलदार यांच्या सेवाजेष्ठता ही महसूल व वन विभागाच्या 


दि.१३.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्‍त, छत्रपती 
संभाजीनगर या कार्यालयाची राहील. 


११. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१११०१५५०३१३८१९ असा आहे. हा sear डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


प्रत, 


०८ “७ AD _O 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANTOSH VITHOBA GAWDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FORESTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8e111cd4ca87dbe700ee92d0e 1 b3fd993c8b0952a368e400ed 
2af72cb5dd990c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=CA6A91ASEFCF2DDE6274B385D86F 239 14275B4E2B112 
SF6E74E6A1FAC7106C22, cn=SANTOSH VITHOBA GAWDE 
Date: 2023.11.10 15:50:08 +05'30" 


(संतोष वि. गावडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विभागीय आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर /बीड /नांदेड /धाराशिव /लातूर /परभणी /जालना 
/हिंगोली. 

प्रधान महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर /बीड /नांदेड /धाराशिव /लातूर /परभणी 
/जालना /हिंगोली. 

संबंधीत अधिकारी (विभागीय आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 
यांच्यामार्फत). 


१०. निवडनस्ती, कार्यासन ई-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


